महाराष्ट्र शासन 


सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः एएससी-१५२१/प्र.क्र.४८/१४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
तारीख: ३० ऑगस्ट, २०२१ 


संदर्भ - १) सा.प्र.वि.पत्र क्र.संकीर्ण-१००४/प्र.क्र.४८/०४/१४-अ, दिनांक ७.६.२००४. 


-आदेडा- 


२) सा.प्र.वि.पत्र क्र.संकीर्ण-१००७/प्र.क्र.११८/०७/१४-अ, दिनांक १३.९.२००७. 
३) सा.प्र.वि. आदेश क्र.सीसीए-१७११/प्र.क्र.९३/२०११/१४-अ, दि.८.१२.२०११. 


मंत्रालयीन विभागातील खालील लिपिक-टंकलेखक (गट (क) अराजपत्रित- वेतनश्रेणी एस-६ 
रु.१९९००-६३२००) यांना सन २०२०-२०२१ या तदर्थ निवडसूची वर्षासाठी सहायक कक्ष अधिकारी 


(गट(ब) अराजपत्रित- वेतनश्रेणी एस-१४ रु.३८६००-१२२८००) पदावर या आदेशाद्वारे विहित अटीच्या 


अधीनतेने निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात तदर्थ पदोन्नती देण्यात येत आहे. तसेच सदर लिपिक-टंकलेखक 


यांची सहायक कक्ष अधिकारी पदावरील निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात तदर्थ पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना 
त्यांच्या नावासमोर स्तंभ-७ मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या विभागामध्ये करण्यात येत आहे. 


अ. । श्री/ नांव नियुक्‍ती | कर्मचाऱ्या | सध्याचा विभाग पदोन्नतीनंतरच्या 
क्र. श्रीमती प्रवर्ग चा प्रवर्ग पदस्थापनेचा विभाग 
१ | २ ३ शिंआओा 4 & FY 
is श्रीमती ।अ.रा.काळकर ।खुला खुला सार्वजनिक बांधकाम । सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग विभाग 
२ | श्रीमती | नि.ह.करमळकर | खुला खुला विधि व न्याय विभाग | विधि व न्याय विभाग 
३ | श्रीमती । का.क.महाडीक | खुला खुला नियोजन विभाग नियोजन विभाग 
४ | att अ.भा.गाडे अजा अजा शालेय शिक्षण व शालेय शिक्षण व 
क्रीडा विभाग Dist विभाग 
५ | att सु.श्री.जोशी खुला खुला कृषि, पशुसंवर्धन, =| कृषि, पश्गुसंवर्धन, 
दुग्धव्यवसाय दुग्धव्यवसाय 
विकास व विकास व 
मत्स्यव्यवसाय मत्स्यव्यवसाय 
विभाग विभाग 
६ | ait ज.बा.लांडगे इमाव इमाव सार्वजनिक बांधकाम । सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग विभाग 
७ | ait हे.र.सावंत खुला खुला विधि व न्याय विभाग | विधि व न्याय विभाग 
८ | att अ.कृ.कांबळे अजा अजा गृह विभाग गृह विभाग 


शासनआदेशक्रमांकःएएससी-१५२१/प्र.क्र.४८/१४-अ, दिनांक ३० ऑगस्ट, २०२१ 


अ.  श्री/ नांव नियुक्‍ती | कर्मचाऱ्या । सध्याचा विभाग पदोन्नतीनंतरच्य 
क्र. | श्रीमती प्रवर्ग चा प्रवर्ग पदस्थापनेचा विभाग 
१ | २ ३ शिश 4 द FY 
९ | att सं.शि.कदम खुला खुला जलसंपदा विभाग । जलसंपदा विभाग 
विभ ० | श्रीमती | अ.अ.देसाई खुला खुला महसूल व वन विभाग | महसूल व वन विभाग 
वि q श्री स.रा.तावडे खुला खुला गृह विभाग गृह विभाग 
१२ श्री रा.स.पवार अजा अजा विधि व न्याय विभाग | विधि व न्याय विभाग 
१३ | श्रीमती सु.सु.बोढारे अजा अजा सार्वजनिक बांधकाम । सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग विभाग 
१४ श्री दी.ना.रुके अजा अजा सार्वजनिक आरोग्य | सार्वजनिक आरोग्य 
विभाग विभाग 
१५ श्री यो.भ.शिखरे अजा अजा वेद्यकोय शिक्षण | Sart, wold 
औषधि द्रव्ये विभाग । कामगार विभाग 
१६ श्री प्र.ना.राणे खुला खुला सामान्य प्रशासन  । सामान्य प्रशासन 
विभाग विभाग 
१७ श्री दि.ग.लोंढे खुला इमाव सामान्य प्रशासन  । सामान्य प्रशासन 
विभाग विभाग 
१८ | श्री सं.प.वळंजू खुला खुला जलसंपदा विभाग । सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग 
१९ | श्रीमती | ल.म.कुठालवर्धन | अजा अजा नियोजन विभाग नियोजन विभाग 
(ल.म.बैले) 
२० | श्रीमती | सा.सु.कलांगण | खुला खुला सामान्य प्रशासन  । सामान्य प्रशासन 
विभाग विभाग 
29 श्री चं.शं.सावंत खुला खुला सामान्य प्रशासन सामान्य प्रशासन 
विभाग विभाग 
22 श्री नि.अ.चांदोरकर । अजा अजा गृह विभाग गृह विभाग 
23 श्री ल.रा.गावडे खुला खुला महसूल व वन विभाग | महसूल व वन विभाग 
२४ श्री सं.शं.कदम खुला खुला उच्च व तंत्र शिक्षण । उच्च व तंत्र शिक्षण 
विभाग विभाग 
२५ श्री अ.सु.शिराळकर | खुला खुला गृह विभाग गृह विभाग 
२६ श्री प्र.द.मळेकर इमाव इमाव महसूल व वन विभाग | महसूल व वन विभाग 
२७ श्री अ.शं.सानप भज(ड) भज(ड) अन्न, नागरी पुरवठा व । महिला व बाल 
ग्राहक संरक्षण विभाग विकास विभाग 


पृष्ठ११पैकी२ 


शासनआदेशक्रमांकःएएससी-१५२१/प्र.क्र.४८/१४-अ, दिनांक ३० ऑगस्ट, २०२१ 


अ.  श्री/ नांव नियुक्‍ती | कर्मचाऱ्या | सध्याचा विभाग पदोन्नतीनंतरच्य 
क्र. | श्रीमती प्रवर्ग चा प्रवर्ग पदस्थापनेचा विभाग 
[a | २ ३ | 8 4 & i. ee 
२८ | att र.के.परब खुला खुला सामान्य VaR सामान्य प्रशासन 
विभाग विभाग 
२९ श्री सा.अ.सोनवणे । अजा अजा सार्वजनिक बांधकाम | कृषि, vata, 
विभाग दुग्धव्यवसाय 
विकास व 
मत्स्यव्यवसाय 
विभाग 
३० श्री कि.भा.पवार अजा अजा ग्रामविकास विभाग । सामान्य प्रशासन 
विभाग 
३१ | श्रीमती | स्मि.नि.महाळे  । खुला खुला सामान्य प्रशासन सामान्य प्रशासन 
विभाग विभाग 
३२ | श्रीमती  श्र.गि.न्हावकर । खुला खुला उद्योग, ऊर्जा व उद्योग, ऊर्जा व 
कामगार विभाग कामगार विभाग 
३३ | श्रीमती | शु.रा.कदम खुला खुला कृषि, पशुसंवर्धन, =| कृषि, पश्रुसंवर्धन, 
दुग्धव्यवसाय दुग्धव्यवसाय 
विकास व विकास व 
मत्स्यव्यवसाय मत्स्यव्यवसाय 
विभाग विभाग 
३४ श्री गु.जा.ठाकरे इमाव इमाव मृद व जलसंधारण । मृद व जलसंधारण 
(दिव्यांग विभाग विभाग 
चळनवळलन) 
34 श्री रा.म.पुरोहित खुला खुला ग्रामविकास विभाग । ग्रामविकास विभाग 
३६ | श्रीमती | मि.ल.परब खुला खुला सामान्य प्रशासन कृषि, पश्ुसंवर्धन, 
विभाग दुग्धव्यवसाय 
विकास व 
मत्स्यव्यवसाय 
विभाग 
३७ | श्रीमती | मी.अ.तोडणकर =| इमाव इमाव जलसंपदा विभाग । जलसंपदा विभाग 
३८ श्रीमती | क.बा.रेडकर इमाव इमाव सार्वजनिक बांधकाम | सार्वजनिक बांधकाम 
(क.ां.फेंद्रे) विभाग विभाग 
38 श्री उ.दि.पाडावे खुला खुला गृह विभाग सामान्य प्रशासन 
विभाग 


पृष्ठ११पैकी३ 


शासनआदेशक्रमांकःएएससी-१५२१/प्र.क्र.४८/१४-अ, दिनांक ३० ऑगस्ट, २०२१ 


अ.  श्री/ नांव नियुक्‍ती | कर्मचाऱ्या । सध्याचा विभाग पदोन्नतीनंतरच्य 
क्र. | श्रीमती प्रवर्ग चा प्रवर्ग पदस्थापनेचा विभाग 
१ | २ ३ शिंशआओा 4 द PO 
४० | श्रीमती ।सं.सु.पालांडे खुला खुला वित्त विभाग वित्त विभाग 
(सं.सं.अणेराव) 
४१ | श्रीमती ।मा.प्र.कदम खुला खुला वित्त विभाग वित्त विभाग 
४२ श्री ध.सु.जगदाळे | खुला खुला महसूल व वन विभाग | महसूल व वन विभाग 
४३ श्री म.जि.गट खुला खुला सामान्य प्रशासन  । सामान्य प्रशासन 
विभाग विभाग 
४४ | श्रीमती  श्र.स.गंगावणे खुला खुला उद्योग, ऊर्जा व उद्योग, ऊर्जा व 
कामगार विभाग कामगार विभाग 
४५ | श्रीमती | मं.स.साईल खुला खुला सामान्य प्रशासन अन्न, नागरी पुरवठा 
विभाग व ग्राहक संरक्षण 
विभाग 
४६ श्री मि.श्रा.गायकवाड | अजा अजा जलसंपदा विभाग । जलसंपदा विभाग 
४७ श्री सं.मा.देसाई खुला खुला गृह विभाग गृह विभाग 
४८ श्री सा.ऱया.गांगण । खुला खुला कौशल्य विकास सामान्य प्रशासन 
रोजगार व विभाग 
उद्योजकता विभाग 
४९ श्री अ.का.दरेकर खुला खुला उच्च व तंत्र शिक्षण | उच्च व तंत्र शिक्षण 
विभाग विभाग 
५० | श्रीमती श्र.श.लाड खुला खुला सार्वजनिक बांधकाम । सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग विभाग 
५१ श्री र.अं.गायकवाड | इमाव इमाव विधि व न्याय विभाग | विधि व न्याय विभाग 
42 | श्री अ.म.घडवले इमाव इमाव सामान्य प्रशासन  । सामान्य प्रशासन 
विभाग विभाग 
43 | ait वि.ऱया.कुलकर्णी | खुला खुला उद्योग, ऊर्जा व उद्योग, ऊर्जा व 
कामगार विभाग कामगार विभाग 
५४ श्री अ.भ.ढमाळ खुला खुला सार्वजनिक बांधकाम । सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग विभाग 
५५ श्री हे.भो.देवे खुला खुला शालेय शिक्षण व शालेय शिक्षण व 
क्रीडा विभाग क्रीडा विभाग 
५६ | ait आ.द.आंग्रे खुला खुला गृह विभाग सामान्य प्रशासन 
विभाग 


पृष्ठ११पैकी४ 


शासनआदेशक्रमांकःएएससी-१५२१/प्र.क्र.४८/१४-अ, दिनांक ३० ऑगस्ट, २०२१ 


अ.  श्री/ नांव नियुक्‍ती | कर्मचाऱ्या | सध्याचा विभाग पदोन्नतीनंतरच्य 
क्र. श्रीमती प्रवर्ग चा प्रवर्ग पदस्थापनेचा विभाग 
१ | २ ३ शिंशआओा 4 & a eee 
yo श्री अ.रा.मयेकर इमाव इमाव वित्त विभाग वित्त विभाग 
५८ | श्रीमती | वि.शै.डोळस खुला खुला वित्त विभाग वित्त विभाग 
५९ श्री सं.द.मंचेकर खुला खुला वित्त विभाग वित्त विभाग 
६० श्री रा.दि.खरात अजा अजा गृहनिर्माण विभाग । सामाजिक न्याय व 
विशेष सहाय्य विभाग 
६१ | श्रीमती | रे.रा.कांबळी इमाव इमाव गृहनिर्माण विभाग । गृहनिर्माण विभाग 
&2 श्री वै.सु.तारळकर = | विमाप्र विमाप्र कृषि, पशुसंवर्धन, । जलसंपदा विभाग 
दुग्धव्यवसाय 
विकास व 
मत्स्यव्यवसाय 
विभाग 
६३ श्री र.कृ.कोरगांवकर | खुला खुला जलसंपदा विभाग । जलसंपदा विभाग 
६४ | श्रीमती | सु.हे.नातू खुला खुला सामान्य प्रशासन  । सामान्य प्रशासन 
विभाग विभाग 
६५ | श्रीमती । स्वा.सु.बने खुला खुला कृषि, पशुसंवर्धन, । नियोजन विभाग 
दुग्धव्यवसाय 
विकास व 
मत्स्यव्यवसाय 
विभाग 
६६ श्री प्र.शा.धोत्रे खुला खुला पाणी पुरवठा व गृह विभाग 
स्वच्छता विभाग 
६७ | श्रीमती । प्र.प्र.नवाळे इमाव इमाव सार्वजनिक बांधकाम | कृषि, पश्ुसंवर्धन, 
विभाग दुग्धव्यवसाय 
विकास व 
मत्स्यव्यवसाय 
विभाग 
६८ | श्रीमती | श.अ.शोख खुला खुला गृहनिर्माण विभाग । सहकार, पणन व 
वस्त्रोद्योग विभाग 
६९ श्री उ.भे.होडगे खुला खुला वित्त विभाग वित्त विभाग 
७० श्रीमती 'प्र.प्र.कदम खुला खुला जलसंपदा विभाग | जलसंपदा विभाग 


पृष्ठ११पैकी५ 


शासनआदेशक्रमांकःएएससी-१५२१/प्र.क्र.४८/१४-अ, दिनांक ३० ऑगस्ट, २०२१ 


अ.  श्री/ नांव नियुक्‍ती | कर्मचाऱ्या । सध्याचा विभाग पदोन्नतीनंतरच्य 
क्र. | श्रीमती प्रवर्ग चा प्रवर्ग पदस्थापनेचा विभाग 
१ | २ ३ = a 4 द FY 
७१ श्री जी.ना.कल्याणी । खुला खुला जलसंपदा विभाग । जलसंपदा विभाग 
७२ | श्रीमती | स्व.शै.एडवणकर | इमाव इमाव सहकार, पणन व = | सामाजिक न्याय व 
वस्त्रोद्योग विभाग विशेष सहाय्य विभाग 
७३ | ait प्र.म.घाडीगावकर | खुला खुला जलसंपदा विभाग । जलसंपदा विभाग 
७४ | श्रीमती | प्र.अ.शिदे अजा अजा सार्वजनिक बांधकाम | महसूल व वन विभाग 
विभाग 
७५ श्री सु.ग.दिवेकर अजा अजा कृषि, पशुसंवर्धन, । सामाजिक न्याय व 
दुग्धव्यवसाय विशेष सहाय्य विभाग 
विकास व 
मत्स्यव्यवसाय 
विभाग 
७६ श्री स.गि.प्रधान खुला खुला महसूल व वन विभाग | महसूल व वन विभाग 
७७ श्री सु.ता.सकट अजा अजा इतर मागास बहुजन | इतर मागास बहुजन 
कल्याण विभाग कल्याण विभाग 
७८ श्री र.रा.कडव खुला खुला विधि व न्याय विभाग | विधि व न्याय विभाग 
७९ श्री र.अ.सावंत खुला खुला नगर विकास विभाग | नगर विकास विभाग 
८० श्री आ.वि.सावंत खुला खुला ग्रामविकास विभाग । ग्रामविकास विभाग 
¢4 | att गि.कृ.मेनन खुला खुला ग्रामविकास विभाग | जलसंपदा विभाग 
८२ | at के.रा.तिवारी खुला खुला उद्योग, ऊर्जा व उद्योग, ऊर्जा व 
कामगार विभाग कामगार विभाग 
८३ | att र.ल.सावंत खुला खुला सामान्य प्रशासन  । सामान्य प्रशासन 
विभाग विभाग 
८४ | श्रीमती | वै.वि.अळीम इमाव इमाव गृह विभाग कौशल्य विकास 
रोजगार व 
उद्योजकता विभाग 
८५ | श्रीमती । प्रि.र.पवार अजा अजा सामान्य प्रशासन  । सामान्य प्रशासन 
विभाग विभाग 
८६ श्री सं.हि.गायकर | इमाव इमाव सार्वजनिक आरोग्य | सार्वजनिक आरोग्य 
विभाग विभाग 


पृष्ठ११पैकी६ 


शासनआदेशक्रमांकःएएससी-१५२१/प्र.क्र.४८/१४-अ, दिनांक ३० ऑगस्ट, २०२१ 


अ.  श्री/ नांव नियुक्‍ती | कर्मचाऱ्या | सध्याचा विभाग पदोन्नतीनंतरच्य 
क्र. | श्रीमती प्रवर्ग चा प्रवर्ग पदस्थापनेचा विभाग 
१ | २ ३ | 8 4 & a ee 
८७ | श्रीमती । श्वे.स.सावंत खुला खुला उद्योग, ऊर्जा व उद्योग, ऊर्जा व 
कामगार विभाग कामगार विभाग 
८८ | att वि.तु.शिर्क खुला खुला अन्न, नागरी पुरवठा | वैद्यकीय शिक्षण व 
व ग्राहक संरक्षण औषधि द्रव्ये विभाग 
विभाग 
८९ | att ज्ञा.स.परब खुला खुला पाणी पुरवठा व गृह विभाग 
स्वच्छता विभाग 
९० | श्रीमती | wR are खुला खुला अन्न, नागरी पुरवठा । अन्न, नागरी पुरवठा 
व ग्राहक संरक्षण व ग्राहक संरक्षण 
विभाग विभाग 
९१ | श्रीमती | अ.न.नाईक खुला खुला महसूल व वन विभाग | महसूल व वन विभाग 
९२ श्री गो.चं.राणे खुला खुला नगर विकास विभाग | नगर विकास विभाग 
९३ | श्रीमती | सु.द.नाकटे इमाव इमाव गृहनिर्माण विभाग । सामान्य प्रशासन 
विभाग 
९४ श्री सु.स.भोसले खुला खुला सहकार, पणन व  । नियोजन विभाग 
वस्त्रोद्योग विभाग 
९५ | att श्री.मा.धुमाळ खुला खुला शालेय शिक्षण व शालेय शिक्षण व 
क्रीडा विभाग क्रोडा विभाग 
९६ श्री वि.चं.पतयान खुला खुला शालेय शिक्षण व कृषि, पश्नुसंवर्धन, 
क्रीडा विभाग दुग्धव्यवसाय 
विकास व 
मत्स्यव्यवसाय 
विभाग 
९७ श्री रा.ज.जाधव अजा अजा जलसंपदा विभाग । सामान्य प्रशासन 
विभाग 
९८ | att र.श्री.कोयंडे इमाव विमाप्र वित्त विभाग सामान्य प्रशासन 
विभाग 
९९ | att क.वि.म्हात्रे इमाव इमाव गृह विभाग गृह विभाग 
a ०० श्री सं.दि.वरवडेकर | इमाव इमाव सार्वजनिक आरोग्य | पाणी पुरवठा व 
विभाग स्वच्छता विभाग 
गि 09 श्री हे.ना.राणे खुला खुला गृह विभाग सार्वजनिक आरोग्य 
विभाग 


पृष्ठ११पैकी७ 


शासनआदेशक्रमांकःएएससी-१५२१/प्र.क्र.४८/१४-अ, दिनांक ३० ऑगस्ट, २०२१ 


अ.  श्री/ नांव नियुक्‍ती | कर्मचाऱ्या । सध्याचा विभाग पदोन्नतीनंतरच्य 
क्र. | श्रीमती प्रवर्ग चा प्रवर्ग पदस्थापनेचा विभाग 
| 9 | २ ३ शिश 4 द 1 ७_| 
१०२ | aif प्र.भा.पवार खुला खुला उच्च व तंत्र शिक्षण । सार्वजनिक आरोग्य 
विभाग विभाग 
१०३ श्री मि.रा.कानडे खुला खुला गृह विभाग जलसंपदा विभाग 
१०४ | श्रीमती | सु.प्र.सांगळे भज(ड) भज(ड) सामान्य प्रशासन वित्त विभाग 
विभाग 
१०५ श्री म.पां.ळोखंडे अजा अजा सार्वजनिक बांधकाम | सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग विभाग 
१०६ | श्रीमती | उ.उ.बागवे खुला खुला वित्त विभाग वित्त विभाग 
१०७ श्री उ.रा.गावडे खुला खुला महसूल व वन विभाग | सामान्य प्रशासन 
विभाग 
१०८ श्री का.म.बांदकर | खुला खुला जलसंपदा विभाग । जलसंपदा विभाग 
१०९ श्री सु.धा.तावडे खुला खुला ग्रामविकास विभाग | वैद्यकीय शिक्षण व 
औषधि द्रव्ये विभाग 
शि १० | श्रीमती । ग.धि.वैद्य विमाप्र विमाप्र उच्च व तंत्र शिक्षण । उच्च व तंत्र शिक्षण 
(गं.ज.मेहेर) विभाग विभाग 
ne ११ | श्रीमती | भा.भ.बांदेकर इमाव इमाव महसूल व वन विभाग | महसूल व वन विभाग 
११२ | श्री अ.रा.वसईकर  । विमाप्र विमाप्र आदिवासी विकास । संसदीय कार्य विभाग 
विभाग 
११३ | श्री अ.दि.घुटे खुला खुला विधि व न्याय विभाग | वैद्यकीय शिक्षण व 
(दिव्यांग - | (अपंग) (अपंग) औषधि द्रव्ये विभाग 
कर्णबधीर) 
११४ | श्रीमती | मा.कृ.पाळकर ।खुला खुला पाणी पुरवठा व पाणी पुरवठा व 
स्वच्छता विभाग स्वच्छता विभाग 
११५ | att प्र.बा.पुणेकर अजा अजा गृहनिर्माण विभाग । गृहनिर्माण विभाग 
११६ श्री अ.ग-सुर्व इमाव इमाव महसूल व वन विभाग | नगर विकास विभाग 
११७ | श्री नि.द.लोखंडे अजा अजा सहकार, WAI | सहकार, पणन व 
वस्त्रोद्योग विभाग वस्त्रोद्योग विभाग 
११८ | श्री म.पा.संखे भज(ड) भज(ड) महसूल व वन विभाग | महसूल व वन विभाग 


पृष्ठ११पैकी८ 


शासनआदेशक्रमांकःएएससी-१५२१/प्र.क्र.४८/१४-अ, दिनांक ३० ऑगस्ट, २०२१ 


अ.  श्री/ नांव नियुक्‍ती | कर्मचाऱ्या | सध्याचा विभाग पदोन्नतीनंतरच्य 
क्र. श्रीमती प्रवर्ग चा प्रवर्ग पदस्थापनेचा विभाग 
१ | २ ३ | 8 4 द pF 

११९ श्री मा.मा.फड भज (ड) भज (ड) कृषि, प्युसंवर्धन, सार्वजनिक आरोग्य 
(दिव्यांग - | अपंग अपंग दुग्धव्यवसाय विभाग 
अस्थीव्यंग) विकास व 

मत्स्यव्यवसाय 
विभाग 

१२० श्री प्र.वि.म्हापसेकर । खुला खुला सहकार, पणन व  । पाणी पुरवठा व 

वस्त्रोद्योग विभाग स्वच्छता विभाग 

१२१ | श्री प्र.ए.प्रभु खुला खुला ग्रामविकास विभाग | ग्रामविकास विभाग 

१२२ | श्रीमती । र.रा.निकम खुला खुला नगर विकास विभाग । सार्वजनिक आरोग्य 

विभाग 

923 | श्रीमती | अ.अ.मेहेर विमाप्र विमाप्र जलसंपदा विभाग । अन्न, नागरी पुरवठा 

व ग्राहक संरक्षण 
विभाग 

१२४ श्री प्र.बा.पाटणे खुला खुला पाणी पुरवठा व सार्वजनिक आरोग्य 

स्वच्छता विभाग विभाग 

924 श्री प्रआ.वाघांबरे ।अजा अजा सहकार, पणन =| सहकार, पणन व 

वस्त्रोद्योग विभाग वस्त्रोद्योग विभाग 

१२६ | श्रीमती | छा.म.सावंत खुला खुला सामान्य प्रशासन उच्च व तंत्र शिक्षण 
(सं.र.कोयंडे) विभाग विभाग 

920 श्री रा.मो.ओटवणेकर | इमाव इमाव सार्वजनिक बांधकाम | नगर विकास विभाग 

विभाग 

१२८ श्री रा.ल.सपकाळ ।अजा अजा वित्त विभाग वित्त विभाग 

१२९ श्री सु.ल.कांबळे इमाव इमाव सहकार, WAI | सहकार, पणन व 

वस्त्रो्योग विभाग वस्त्रोद्योग विभाग 

१३० श्री कि.ग.गोसावी  । भज(बो भज(बो सामान्य प्रशासन  । सामान्य प्रशासन 
(दिव्यांग z विभाग विभाग 
कर्णबधीरता) 

१३१ | at जि.धो.कुंभार इमाव इमाव इतर मागास बहुजन | इतर मागास बहुजन 
(दिव्यांग - | (अपंग) (अपंग) कल्याण विभाग कल्याण विभाग 
अल्पदृष्टी) 

932 श्री TLE RSH इमाव इमाव महसूल व वन विभाग | महसूल व वन विभाग 
(दिव्यांग : 
अल्पदृष्टी) 


पृष्ठ११पैकी९ 


शासनआदेशक्रमांकःएएससी-१५२१/प्र.क्र.४८/१४-अ, दिनांक ३० ऑगस्ट, २०२१ 


2. 


मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्र.२७९७/२०१५ मध्ये दि.४.८.२०१७ रोजी दिलेल्या 


निर्णयाविरोधात राज्य शासनाने मा.सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ 


दाखल केली आहे. सदर याचिका अद्याप प्रलंबित आहे. सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन-१६-ब 


यांच्या शासन निर्णय दि.७.५.२०२१ मधील तरतुदीनुसार पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्‍त पदे 


दि.२५.५.२००४ च्या स्थितीनुसार निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात सेवाज्येष्ठतेनुसार मा.सर्वोच्च 


न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून भरण्यात येत आहेत. 


Be 


सदर लिपिक-टंकलेखक यांना सहायक कक्ष अधिकारी पदावरील तात्पुरती पदोन्नती खाळील 


अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे-. 


सदरची पदोन्नती अत्यंत तात्पुरत्या स्वरूपात प्रशासकीय निकड म्हणून लोकहितास्तव देण्यात 


लिपिक-टंकलेखकांना सहायक कक्ष अधिकारी पदावरील तदर्थ पदोन्नती त्यांचेविरुध्द 
कोणत्याही प्रकारची विभागीय चौकशी प्रलंबित नाही तसेच या धारणेच्या अधिन राहून करण्यात 


सदर तदर्थ पदोन्नती अकरा महिन्यांच्या कालावधीसाठी असेल तथापि, त्यानंतर सदरहू तदर्थ 
पदोन्नतीस मुदतवाढ देण्याची कार्यवाही सामान्य प्रशासन विभाग पत्र क्र.संकीर्ण- 
१००७/प्र.क्र.११८/०७/१४-अ, दिनांक १३.९.२००७ व शासन निर्णय दिनांक ०१-०८-२०१९ 


या निव्वळ तात्पुरत्या तदर्थ पदोन्नतीमुळे संबंधित लिपिक-टंकलेखक यांना नियमित पदोन्नतीचे, 


सदर तदर्थ पदोन्नती तात्पुरत्या स्वरुपात असून सदर पदावर संबंधितांचा कायमस्वरुपी 


सदर VAC तदर्थ असून या पदोन्नत्या केवळ पदोन्नत कोट्यात उपलब्ध होणाऱ्या पदांनुसार 


(आ) 
आली आहे. 
(ब) 
येत आहे. संबंधित विभागांनी याची खातरजमा करावी. 
(क) 
मधील तरतुदीनुसार संबंधित विभागामार्फत करण्यात यावी. 
(S) 
ज्येष्ठतेचे किंवा आणखी कोणतेही हक्क प्राप्त होणार नाहीत. 
(ड) 
धारणाधिकार राहणार नाही. 
(g) 
नियमित करण्यात येतील. 
(उ) 


सदर पदोन्नती मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका 


क्र.२८३०६/२०१७ मध्ये होणाऱ्या निर्णयाच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. 


8. 


संबंधित लिपिक-टंकलेखक यांनी सहायक कक्ष अधिकारी पदाची तदर्थ पदोन्नती न 


स्वीकारल्यास सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय,क्रमांक एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.३०३/का.१२, 
दिनांक १२.०९.२०१६ अन्वये त्यांचे नाव सन २०२०-२०२१ च्या निवडसूचीतून काढून टाकण्यात येईल व 


पृष्ठ११पैकी१० 


शासनआदेशक्रमांकःएएससी-१५२१/प्र.क्र.४८/१४-अ, दिनांक ३० ऑगस्ट, २०२१ 


पुढील दोन वर्षी होणाऱ्या निवडसूच्यांमध्ये त्यांच्या नावाचा विचार न करता तिसऱया वर्षाच्या निवडसूचीत 
सहायक कक्ष अधिकारी पदावरील पदोन्नतीसाठीची पात्रता तपासण्यात येईल. 


५. सदर झासन आदेशातील अनुक्रमांक ३४, ११३, ११९, १३०, १३१ व १३२ 
येथील लिपिक-टंकलेखकांना सहायक कक्ष अधिकारी पदावरील तात्पुरती पदोन्नती दिव्यांग प्रवर्गातून 
करण्यात येत आहे. 


६. महाराष्ट्र राज्याचे प्रशिक्षण धोरणातील तरतुदीनुसार पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण घेणे संबंधितांवर 
बंधनकारक राहील. 


७. सहायक कक्ष अधिकारी पदावरील तदर्थ पदोन्नतीचे आदेश निर्गमित करण्यापुर्वी संबंधित 
मंत्रालयीन विभागाने लिपिक-टंकळेखकांचे जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्राबाबतची खातरजमा 
करण्यात यावी. 


८. हे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. पदोन्नत झालेल्या लिपिक-टंकलेखकांना संबंधित विभागाने 
तात्काळ कार्यमुक्त करुन या विभागास कळवावे. तसेच पदोन्नत लिपिक-टंकलेखकांनी पदस्थापना 
केलेल्या विभागात तात्काळ रुजू व्हावे. त्यांच्या पदस्थापनेत बदल करण्यासंबंधीच्या विनंतीची दखल 
घेण्यात येणार नाही. 


Q. सदर आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul वेबसाईटवर उपलब्ध असून 
त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२१०८३०१५४३४२१००७ असा आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Gajanan — 
Bhimrao Gurav प सेवे 
(ग.मि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संबंधित लिपिक-टंकलेखक (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 

प्रत, 
१. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, 
२. सह सचिव / उप सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभाग (संबंधित 
३. कक्ष अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, का.क्र.१४,१४-अ, १४-ब. मंत्रालयीन 
४. निवड नस्ती/संग्रहार्थ (कार्यासन १४-ओ) विभागांमार्फत) 


पृष्ठ११पैकी११ 


